सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय ग्रामीण 
पेयजल योजना अंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती या 
घटकाखाली वितरीत केलेल्या निधीपैकी अखर्चित 
निधी केंद्र शासनास परत करण्याबाबत. 
(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः टंचाई २०१२/प्र.क्र. ३१४ /पापु-१४ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१ 
तारीख: ०२ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 
शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांक : टंचाई २०१२/प्र.क्र.३१४/पापु-१४, 
दि.२४.०२.२०२१ 


संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये केद्र शासनाने सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षासाठी नैसर्गिक 
आपत्तीसाठी वितरीत केलेल्या निधीपैकी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत जमा केळेळा अखर्चित रक्‍कम 
रु. २४,४५,०५८/- केंद्र शासनास परत करण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. 


शासन निर्णयातील “सदर रक्‍कम Pay and Account Officer, Department of Drinking and 
Water Sanitation, Government of India यांच्या नावे धनाकर्षाद्वारे केंद्र शासनास परत करण्यात यावी.” 
नंतर खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ H.0/9883 दिनांक 20.09.2029 व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र, ३४/व्यय-०३/२७.०१.२०२१ सहमती अन्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई २०१२/प्र.क्र.३१४/पापु-१४ 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३०२१२१४५४१७२८ असा आहे. सदर 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Deshmukh 

Varsha 

Gunvant naif ११०” 
(वर्षा देशमुख) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२. महाळेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

३. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

५. मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव 

७. अभियान संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FAM, बेलापूर, नवी मुंबई 

८. सह सचिव (पापु-१४/ पापु-०४), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे स्वीय सहायक 
९. अवर सचिव (Ras), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo, अवर सचिव (पापु-१०), पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
११. पापु-१४ संग्रहासाठी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


